उपराजधानी नागपूर दशाहराच्या विकासासाठी 
विशेष अनुदान मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- मनपा-२०१८/प्र.क्र.१५४/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ - शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक-धोरण-२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-१६, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी असल्यामुळे नागपूर शहराच्या उपराजधानी संदर्भातील 
विकासाचा खर्च भागविण्याकरीता १९९५-९६ पासून ५ वर्षासाठी नगर विकास या उपक्षेत्रासाठी मंजूर 
नियतव्ययामधून प्रत्येक वर्षी रुपये १५ कोटी याप्रमाणे विशोष अनुदान नागपूर महानगरपालिकेस मंजूर 
करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर नागपूर हाहराच्या विकासासाठी २०१८-१९ मध्ये विशेष अनुदान 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे त्या शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी १९९५ च्या 
धर्तीवर २०१८-१९ करीता रुपये १५० कोटी इतके विशेष सहाय्य अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 


२. सदर विशेष अनुदान हे नगर विकास विभागाच्या मंजूर नियतव्ययातून महानगरपालिका 
पायाभूत सोयी सुविधांबाबतच्या लेखाशिर्षातून वितरीत करण्यात येईल. या विशेष अनुदानातून हाती 
घ्यावयाच्या कामांचे स्वरुप, प्रशासकीय मान्यता इत्यादी सर्व बाबी शासन निर्णय क्रमांक- धोरण- 
२०१७/प्र.क्र.९६/नवि-१६, दिनांक १२ डिसेंबर, २०१७ अन्वये विहीत केल्यानुसार लागू राहतील. मात्र, 
महानगरपालिका पायाभूत सोयी सुविधा या योजनेत अभिप्रेत असल्याप्रमाणे महानगरपालिकेचा २५ 
टक्के हिस्सा उभारण्याची अट या विशेष अनुदानापुरती लागू राहणार नाही. 


३. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१७, नगर विकास, ८०, सर्वसाधारण, 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००)(०९) महानगरपालिका क्षेत्रात 
प्राथमिक सुखसोयींच्या विकासासाठी विशेष तरतूद (२२१७ ०९१३), ३१, सहाय्यक अनुदान, या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मनपा-२०१८/प्र.क्र.१५४/नवि-१६ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२२१५३४०१३३२५ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadh 
DN: c=IN, 


Pand : 
an ura ng र की णी sete Ek : 
2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db0612f1 ffdf83e54 


Joti ba Jad hav fe7da2b1bc63d18df8e09b: 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, वरळी, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 

९. 


आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 


१०.जिल्हाधिकारी, नागपूर 
११.जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
१२.निवडनस्ती, नवि-१६. 


33333 


पृष्ठ २ पैकी २ 


